RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक ६ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


7 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १. – मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी 

( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ यांत आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-४ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ . 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2022 . 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 
CORPORATION ACT , THE MAHARASHTRA EDUCATION AND 

EMPLOYMENT GUARANTEE ( CESS ) ACT , 1962 AND THE 
MAHARASHTRA ( URBAN AREAS ) PROTECTION AND PRESERVATION OF 

TREES ACT , 1975 . 


> 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , 
१ ९ ६२ आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ यांत 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


( १ ) 


भाग चार - २१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ १३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ ६२ चा 
, महा . २७ . 


आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र शिक्षण १८८८ चा ३ . 
व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , 
१ ९ ७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक १ ९ ७५ चा 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहे : 


महा . ४४ . 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक . 


संक्षिप्त नाव व 

१. ( १ ) या अध्यादेशास , मुंबई महानगरपालिका , महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) आणि महाराष्ट्र 
प्रारंभ . ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


प्रकरण दोन 


- 


१८८८ चा ३ . 


सन १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
१४० ची सुधारणा . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा . 
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४० मध्ये , 

( क ) पोट - कलम ( १ ) मध्ये , खंड ( क ) मधील , परंतुक व स्पष्टीकरण वगळण्यात येईल आणि ते , 
१ जानेवारी २०२२ पासून वगळण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल ; 

( ख ) पोट - कलम ( १ ) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते , १ जानेवारी २०२२ 
पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल : 

( १ अ ) अधिनियमाच्या या कलमामध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले 
तरी , १ जानेवारी २०२२ पासून , महानगरपालिका , ४६.४५ चौ.मीटर ( ५०० चौ.फूट ) किंवा त्याहून 

कमी 
चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम १३ ९अ च्या पोट - कलम ( १ ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्ता कराचा कोणताही कर घटक बसवणार नाही . 


1 


“ 


" 


प्रकरण तीन 


महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ याची सुधारणा . 

३. महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ याच्या कलम ७ नंतर , पुढील कलम १ ९ ६२ चा 
महाराष्ट्र समाविष्ट करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

२७ यामध्ये 


सन १ ९ ६२ चा 


1 


महा . २७ . 


कलम ७ 
समाविष्ट करणे . 


“ 


विवक्षित निवासी ७ अ . अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात 
इमारती व निवासी 

असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , १ जानेवारी 
गाळे यांना कराचे 
प्रदान करण्यातून २०२२ पासून , बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील , ४६.४५ चौ.मीटर ( ५०० चौ.फूट ) किंवा त्याहून कमी चटई 

क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला शिक्षण उपकर 
बसवणार नाही व वसूल करणार नाही . " 


सूट देणे . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ १३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


प्रकरण चार 


महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ याची 


१ ९ ७५ चा 
महा . ४४ . 


सुधारणा . 
४. महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ याच्या कलम १८ मध्ये , सन १ ९ ७५ चा 
पोट - कलम ( १ ब ) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते , १ जानेवारी २०२२ पासून समाविष्ट महाराष्ट्र अधिनियम 

१ 

क्रमांक ४४ याच्या 
करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल : 

कलम १८ ची 

सुधारणा . 
( १ ब -१ ) पोट - कलमे ( १ ) व ( १ अ ) यांमध्ये किंवा अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा 
इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , १ जानेवारी २०२२ पासून , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील , ४६.४५ चौ.मीटर ( ५०० चौ.फूट ) किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या 
निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर पोट - कलम ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला वृक्ष उपकर बसवणार नाही 
व वसूल करणार नाही . " 


66 


४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी २ , २०२२ / माघ १३ , शके १ ९ ४३ 


सर्वसाधारण कर , 


निवेदन 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) याच्या कलम १४० मध्ये मालमत्ता कर बसवण्याची 
तरतूद असून त्यात पाणी पट्टी , पाणी लाभ कर , मलनिस्सारण कर , मलनिस्सारण लाभ कर , 
शिक्षण उपकर , सडक कर व सुधार आकार यांचा समावेश होतो ; महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) 
अधिनियम , १ ९ ६२ ( १ ९ ६२ चा महा . २७ ) याच्या कलम ४ मध्ये शिक्षण उपकर बसविण्याची व वसूल करण्याची 
तरतूद आहे ; आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ ( १ ९ ७५ चा महा . ४४ ) 
याच्या कलम १८ मध्ये वृक्ष उपकर बसविण्याची व वसूल करण्याची तरतूद आहे . 

२. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात , राज्य शासनाच्या आणि महानगरपालिकेच्या विविध योजनांखाली अनेक 
लहान निवासी गाळे किंवा निवासी इमारती विकसित करण्यात येत असल्याने , झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणारे अनेक 
रहिवासी ४६.४५ चौ.मीटर ( ५०० चौ.फूट ) किंवा त्यापेक्षा कमी चटई क्षेत्र असलेल्या लहान निवासी गाळ्यांमध्ये 
किंवा निवासी इमारतींमध्ये भोगवटा असणाऱ्या पक्क्या घरांमध्ये स्थानांतरित झालेले आहेत . सध्याच्या वाढत्या 
चलनवाढीमुळे , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बसविलेले वाढीव मालमत्ता कर , अशा घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 
परवडण्याजोगे नाहीत . तसेच , कोविड -१ ९ सार्वत्रिक साथरोगामुळे मुंबई शहरातील अनेक व्यवसाय बंद झालेले 
आहेत आणि अनेक लोकांना त्यांच्या नोकऱ्या व उपजीविकेची साधने गमवावी लागली आहेत . म्हणून , मालमत्ता 
कर प्रदान करणे लोकांना अडचणीचे आहे . ४६.४५ चौ.मीटर किंवा ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी निवासी क्षेत्राला 
मालमत्ता करातून सूट देण्यासाठी लोकांकडून सातत्याने मागणी होत आहे . 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने , अशा निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर मालमत्ता कर न बसवण्याचा 
ठरावदेखील संमत केलेला आहे . म्हणून , दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , ४६.४५ 
चौरस मीटर ( ५०० चौ.फूट . ) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारतींवर किंवा निवासी गाळ्यांवर 
मालमत्ता कराचा कोणताही कर घटक बसवणार नाही अशी तरतूद करता यावी म्हणून , मुंबई महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम १४० आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ याच्या 
कलम १८ मध्ये सुधारणा करणे आणि महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ यामध्ये 
नवीन कलम ७ अ समाविष्ट करणे , इष्ट वाटते . 

३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , मुंबई 
महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ आणि महाराष्ट्र ( नागरी 
क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे , आणि म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


1 


1 


मुंबई , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश पाठक , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


